राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै, २०२० 
रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
थकबाकीच्या दुसर्‍या हप्त्याचे प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दिनांक : ३० जून, २०२१ 


वाचा - १. वित्त विभाग शासन अधिसूचना क्रमांक: वेपूर - २०१९/प्र. क्र. १/सेवा-९, 

दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे - २०१९/प्र. क्र. ५८ /सेवा-४, 
दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ 

३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे - २०१९/प्र. क्र. ५८ /सेवा-४, 
दिनांक १ मार्च, २०१९ 

५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक ३० मे, २०१९ 

६. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक २३ जून, २०२० 


प्रस्तावना - 

शासन अधिसूचना वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाची 
थकबाकी सन २०१९-२० पासून पुढील ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी 
योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. याबाबतची कार्यपद्धती शासन परिपत्रक वित्त विभाग, दिनांक २० फेब्रुवारी, 
२०१९ अन्वये विहित केली आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी 
निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्‍कम ५ वर्षात, ५ समान हप्त्यांत 
रोखीने अदा करण्याबाबत शासन परिपत्रक ३० मे, २०१९ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. 


तसेच निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याचे 
दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ आणि दिनांक १ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित केले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९ 


राज्यात कोविड - १९ (RM) या विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व त्यामुळे 
राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन शासन निर्णय वित्त विभाग, 
दिनांक २३ जून, २०२० अन्वये राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना 
दिनांक १ जुले, २०२० रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे 
प्रदान १ वर्ष पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


आता राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक १ जुले, 
२०२१ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता देय आहे. 


तथापि, अद्याप राज्यातील कोविड - १९ (कोरोना) या विषाणूची साथ पूर्णपणे संपलेली नाही. 
तसेच मागील काही महिने राज्यात दैनंदिन व्यवहारांवर निर्बंध होते. त्यामुळे महसूल जमेमध्ये पूर्णपणे 
सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. 


वरील पार्श्वभूमीवर थकबाकीच्या दुसऱया व तिसऱ्या हप्त्याच्या प्रदानासंबंधीचा प्रश्न शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 


शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुले, २०२० रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे 
वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम पुढे नमूद केल्याप्रमाणे यथास्थिती 
भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अथवा रोखीने अदा करावी:- 


(अ) निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम माहे जुले, २०२१ 
च्या निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी. 


(ब) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या दुसर्‍या हप्त्याची रक्‍कम माहे ऑगस्ट, २०२१ च्या 
वेतनासोबत अदा करण्यात यावी. 


(क) सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील 
पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम माहे सप्टेंबर, २०२१ च्या वेतनासोबत अदा 
करण्यात यावी. 


वरील (ब) आणि (क) मधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत- 


(i) भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना 
अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्‍कम 
रोखीने अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९ 


(i) जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) दिनांक १ जून, 
२०२० ते या शासन आदेशांच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू पावले असतील, 
अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या SAM हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी. 


२. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या 
दुसऱ्या हप्त्याच्या रकमेवर दिनांक १ जुले, २०२० पासून व्याज अनुज्ञेय राहील. 


३. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम 
दिनांक १ जुले, २०२० पासून २ वर्षे म्हणजे दिनांक ३० जून, २०२२ पर्यंत काढता येणार नाही. 


४. थकबाकीच्या रकमेच्या प्रदानासंबंधी वरील वाचा - क्रमांक १ ते ५ येथील शासन seals 
अन्य तरतूदींचे अनुपालन करण्यात यावे 


५. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुले, २०२१ 
रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान सद्य:स्थितीत 
स्थगित ठेवण्यात येत आहे. थकबाकीचा तिसरा हप्ता अदा करण्यासंदर्भात स्वतंत्रपणे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येतील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग/सेवा - ४ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७०/ 
२१/सेवा-४, दिनांक २५ जून, २०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२१०६३०१७०७२८६७०५ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by INDRAJEET SAMBHAJ! GORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, ००५५०५८०१५ ht 


2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43 147bSda1e34861e2984e9f793b66f72 


ai 
pseudonym=CAD826A943AA 15444490C64B66C7EE464C4ADO5A, 
rialNumber=D4994742192306FCC1DEA9AADD38106395065 19FAGS2B9 
19767B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE 


2021.06.30 17:13:56 +05'30' 


(इंद्रजित गोरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपालांचे सचिव 
२. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
४. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


५. eae, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
६. विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९ 


सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन , मुंबई 
. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

९. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१२. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), 
खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली 

१४. मंत्रालयीन सर्व विभाग 

१५. मंत्रालयाच्या सर्व विभागांखाळील विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाख), मुंबई 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१९. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२०. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२१. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, (सवी 

२२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

२३. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

२४. राज्य महिला आयोग, वरळी ,मुंबई 

२५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२६. सर्व जिल्हाधिकारी 

२७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 

२८. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे 

२९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३२. सर्व कोषागार अधिकारी 

३३. लेखाधिकारी, सर्व वेतन पडताळणी पथके,मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 

३४. मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका 

३५. कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहूरोड/देवळाली/अहमदनगर 

३६. कुलसचिव, सर्व कृषि विद्यापीठे 

३७. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई 

३८. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती 
नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९ 


38. 
४०. 


४१. 
४२. 


४२. 


85. 
४५. 
OG. 
8७. 


बहूजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी .ओ., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन,एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई-४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट,मुंबई-२१ 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


